गोपनीय/तात्काळ महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[लक्षवेध :- श्री. एस. एस. ad, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस १७०७ / प्र.क्र. २४९ / पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - goo 02+, 
दिनांक : २० जून, २००७. 


विषय : विशेष पोलीस महानिरीक्षक / सह आयुक्त दर्जाच्या 
अधिका-यांच्या बदल्या / पदोन्नतीने नियुक्त्या. 


संदर्भ : १) आपले पत्र क्रमांक डीजीपी / सीबी / २००७ / २३९. 
दिनांक ०५.०६.२००७. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-१२०६ / 
प्र.क्र.२६० / पोल-१, दिनांक १४ जून, २००७. 
२) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १४ जून, २००७. 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या आपल्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन आपणा 
कळविण्यात येते की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय tere 
विचारात घेता खालील नमूद पोलीस अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीने नियुक्‍तीस शासनाने मान्यता दि" 


आहे :- 
अ. क्र. | अधिकार्‍याचे नाव सध्याचे पद | नवीन नियुक्तीचे पट 
१ श्री. बी. जे. कंगाले, । पोलीस उपमहानिरीक्षक व सह पोलीस आयकत. 
| भापोसे-१९८४ प्राचार्य, विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय, | नागपूर शहर 
| वडाची वाडी, पुणे. पदोन्नतीने 
2. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल. Hata 


कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 


aon 
( कैलास चि. बिलोणीकर 


टू 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. गृह विभाग. 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 
eS) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 2721४8 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) निवडनस्ती (पोल-१) 


